महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असप्र-१२१६/प्र.क्र.१९३/२०१६/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७.०८.२०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.असप्र-१२१६/प्र.क्र.१९३/चौदा, दि.०९.०८.२०१६ व दि.०७/०८/२०१७ 


आदेश 
श्री. वि.शो.बोंदरे, अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०९.०८.२०१६ च्या आदेशान्वये उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
निर्मिती कं.लि. (महानिर्मिती) या कार्यालयातील “ कार्यकारी संचालक a) ” या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधिन दि.०७.०८.२०१७ च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०७.०८.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. वि.शे.बोंदरे, अवर सचिव यांच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कं.लि 
(महानिर्मिती) या कार्यालयातील “ कार्यकारी संचालक (मा.सं.) ” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०८.०८.२०१८ 
पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.०७.०८.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८२७१८१००८१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


e igitally signed by Gaj Bhimrao Gurav 
Gajanan Scarier nea 

Administration Department, postalCode=400032, st=Maharash 

2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f91 80a8021798a5cled41ad 

8a72725a47b4fl 

ber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e360 
h imrao UAV Z2rczzdbstccosaect, cn=Gajanan Bhimrao 
Date: 2018.08.27 18:12:44 +05'30 
(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल विकास विभाग / उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादीत, HRs, वांद्रे(पूर्व), मुंबई 

६. सह/उप सचिव (आस्थापना), महिला व बाल विकास विभाग / उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
सह/उप सचिव(कार्या.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. श्री. वि.शो.बोंदरे, अवर सचिव, कार्यकारी संचालक (मा.सं.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती क॑.लि 
महानिर्मिती), प्रकाहगड, asad), मुंबई 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


